Ten जरग 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३२३४४ Email ID : desk98.gad-mh@gov.in 
क्र. : उसप्र १३२४/प्र.क्र.२०/२०२४/प्रशा-१ (का.१४). दि.२९.०२.२०२४ 
प्रति, 


सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय : इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदे प्रतिनियुक्तीने 


भरण्यासाठी मंत्रालयीन उप सचिव व अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता 
मागविण्याबाबत.. 


महोदय /महोदया, 


उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 


अधिपत्याखालील इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील पदे प्रतिनियुक्तीने 


भरावयाची आहेत. 
अ.क्र. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या | ७व्या वेतन आयोगानुसार | भरावयाची 
क्षेत्रिय स्तरावरील संवर्ग पद वेतनस्तर पदे 
| सह संचालक इतर मागास बहुजन | एस २५: ७८८००-२०९२०० २ 
कल्याण संचालनालय, पुणे. 
2 | उप संचालक /प्रादेशिक उप संचालक । एस २३: ६७७००-२०८७०० ३ 


(नागपूर/कोकण), तसेच उप संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण, पुणे. 


२. त्यानुषंगाने आपल्या विभागातील सर्व उप सचिव व अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर 


प्रतिनियुक्‍्तीबाबत अवगत करावे. सदर प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छुक उप सचिव व अवर सचिव यांच्या मागील ५ 


वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या (साक्षांकित) छायांकित प्रतींसह वैयक्तिक माहिती, संपूर्ण सेवा तपशील, ना- 


विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र, विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 


केल्यानुसार या विभागाकडे दि.११.०३.२०२४ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होईल अशा रितीने पाठविण्यात यावी. 


तसेच सदर प्रतिनियुक्‍तीस कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळविण्यात यावे, ही 


विनंती. 


शासन निर्णय क्रमांकः SAY 1324/प्र.क्र.20/2024/प्रशा-1 (का.14) 


३. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील उप सचिव व 


अवर सचिव यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज करू नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागास अर्ज सादर करावेत. 


परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर 


कळविण्यात येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. 


v. सदर झासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१२२९०६४८०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात आले आहे. 


आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941 66 


सोबत : विवरणपत्र. a6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A B U RA O M A N EF serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D78 
99F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2024.02.29 12:38:24 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत : निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्या.१४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAY 1324/प्र.क्र.20/2024/प्रशा-1 (का.14) 


विवरणपत्र 
अ.क्र. मुद्दा तपशिल 
| अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 

२ | जन्मदिनांक 

3 | शैक्षणिक अहंता 

४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र आहे का? 

५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

६ । मागील ५ वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या 
(साक्षांकित) छायांकित प्रती (कृपया मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 

७ | चालू वर्षाचे दिनांक ३१ मार्च अखेरचे मत्ता व 
दायित्व विवरणपत्र सादर केले आहे का? 
दिनांकासह तपशील 

८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 

९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली 
असल्यास संपूर्ण तपशील (प्रतिनियुक्‍तीचे 
कार्यालय, पद व कालावधी) प्रतिनियुक्‍तीचा 
एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा जास्त नसावा) 

शि मागील प्रतिनियुकक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 

गि १ | संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
प्रलंबित, सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 

१२ । प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


